मृद व जलसंधारण विभागाच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.६३/जल-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा -१) शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. आस्थाप-२०१६/ 
प्र.क्र.८८(भाग-९)/जल-२, दिनांक ३१.०५.२०१७. 
२) शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र. आस्थाप-२०१३/प्र.क्र.१४/जल-२, 
दि.०१.०३.२०१९. 
३) शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र. आस्थाप-२०२०/प्र.क्र.६३/जल-२, 
दि.०९.०३.२०२२. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.१८.०८.२०२२. 
५) शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र. आस्थाप-२०२०/प्र.क्र.६३/जल-२, 
दि.१९.०९.२०२२. 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०८.०२.२०२३. 
७) शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र. आस्थाप-२०२०/प्र.क्र.६३/जल-२, 
दि.२० मार्च, २०२३. 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.०८.२०२३. 
९) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग,क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क, 
दि.०६.०९.२०२३. 
१०) शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र. आस्थाप-२०२०/प्र.क्र.६३/जल-२, 
दि.२१ सप्टेंबर, २०२३ 
११)झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१.०२.२०२४. 
१२) शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र. आस्थाप-२०२०/प्र.क्र.६३/जल-२, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०२४. 
१३) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.८८ (भाग- 
९)/जल-२, दिनांक ३१.०५.२०१७ अन्वये मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रीय 
यंत्रणेची फेररचना करण्यात आली होती आणि याकरीता एकूण १६४७९ इतक्या पदांचा आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आला होता. तद्नंतर शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र.आस्थाप- 
२०१३/प्र.क्र.१४/जल-२, दि.०१.०३.२०१९ अन्वये शासन निर्णय दि.३१.०५.२०१७ अन्वये मंजूर 
केलेल्या एकूण १६४७९ पदांमधून २०५ पदे रद्द करण्यात आली असून याशिवाय या शासन 
निर्णयान्वये नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या कार्यालयाकरीता / पुनःस्थापित करण्यात आलेल्या 
कार्यालयाकरीता विविध संवर्गाकरीता एकूण १४९ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आल्यामुळे आता 


विभागाच्या,मंत्रालय (खुद्द) करीता १११ पदे व क्षेत्रीय आस्थापनेवरील एकूण १६४२३ इतक्या पदांचा 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 

मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रीय आस्थापनेवरील तसेच मंत्रालय 
(खुद्द) येथील अस्थायी पदांना आणि क्षेत्रिय कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील (२५) 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना 
करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ३१.५.२०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून सदर 
शासन निर्णयान्वये मृद व जलसंधारण विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांचा १६४७९ पदांचा आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आला होता. तथापि, या पदांपैकी दि.०१.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रद्द 
करण्यात आलेली २०५ पदे वगळून व नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या कार्यालयांकरीता निर्माण 
करण्यात आलेली नियमित पदे :- ११३ + वाहनचालक संवर्गातील नव्याने निर्माण केलेली ९ 
काल्पनिक पदे + शिपाई संवर्गातील निर्माण केलेली २७ काल्पनिक पदे अशी एकूण १४९ पदे 
विचारात घेता आता विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवरील एकूण १६४२३ पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
शासन निर्णय दि.०१.०३.२०१९ अन्वये निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर १६४२३ पदांपैकी 
अस्थायी स्वरूपात कार्यरत असलेल्या सर्व पदांना या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

त्याचप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील (CRTE) एकूण २७ पदांपैकी सेवानिवृत्ती, 
राजीनामा इ. कारणांमुळे व्यपगत झालेली पदे वगळून, सोबत जोडलेल्या Margy - (अ”मध्ये 
नमूद करण्यात आलेल्या एकूण २५ पदांना या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक 
२८.०२.२०२५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

तसेच ग्रामविकास विभागाने आढाव्याअंती मंजूर झालेल्या आकृतीबंधातील मृद व 
जलसंधारण विभागाकडे वर्ग केलेली ७३-- दिनांक ३१.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग (खुद्द) येथे नव्याने निर्माण केलेली ३५ पदे + शासन निर्णय दिनांक 
०१.०३.२०१९ अन्वये नव्याने निर्माण केलेली ३ पदे या आणि अशा एकूण १११ पदांपैकी अस्थायी 
स्वरूपात असलेल्या सर्व पदांना या शासन निर्णयांन्वये दिनांक 09.08.2028 ते दिनांक 
२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

त्याचबरोबर उपरोक्त संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक ०१.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयातील सहायक भांडारपालाचे १ पद रद्द करताना सदर 
पदावर सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी पदोन्नत/ सेवानिवृत्त होईपर्यंत कार्यरत राहतील असा 
निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यापरिणामी सहायक भांडारपाल या पदावर सध्या जे कर्मचारी 
कार्यरत आहेत केवळ त्याच पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

मृद व जलसंधारण विभाग मंत्रालय (खुद्द) येथील अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील 
खर्च मागणी क्र. झेडएच-४, ३४५१, ०९०, सचिवालय, (०१) मृद व जलसंधारण विभाग, (०१) (09) 
मृद व जलसंधारण विभाग (अनिवार्य),०१, वेतन, (३४५१ए०४६) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४- 
२०२५ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मृद व जलसंधारण आयुक्तालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च मागणी 
क्र. झेडएच-३, २४०२ मृद व जलसंधारण, ००,००१ संचाळन व प्रशासन (०१) सर्वसाधारण 
आस्थापना (०१) (०१) आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण, छ.संभाजीनगर यांची आस्थापना (अनिवार्य), 
(२४०२ए११२) ०१, वेतन या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, छ.संभाजीनगर येथील मुख्य दक्षता व गुण नियंत्रण यांच्या 
कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च मागणी क्र. झेडएच-३, २४०२ मृद व 
जलसंधारण, ००, ००१ संचालन व प्रशासन (०१) सर्वसाधारण आस्थापना (०१) (०२) मुख्य दक्षता व 
गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण यांची आस्थापना (अनिवार्य), (२४०२ए१२१) ०१, वेतन या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील 
खर्च मागणी क्र. झेडएच-३, २४०२ मृद व जलसंधारण, ००, ००१ संचालन व प्रशासन (०१) 
सर्वसाधारण आस्थापना (०१) (०३) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांची आस्थापना (अनिवार्य), 
(२४०२ए१३९) ०१, वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च 
मागणी क्र. झेडएच-३, २४०२ मृद व जलसंधारण, ००,००१ संचालन व प्रशासन (०१) सर्वसाधारण 
आस्थापना (०१) (०५) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची आस्थापना (अनिवार्य), (२४०२ए१५७) ०१, 
वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील 
खर्च मागणी क्र. झेडएच-३, २४०२ मृद व जलसंधारण, ००, ००१ संचालन व प्रशासन (०१) 
सर्वसाधारण आस्थापना (०१) (०६) उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची आस्थापना 
(अनिवार्य), (२४०२ए१६६) ०१, वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) यांच्या कार्यालयातील 
अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च मागणी क्र. झेडएच-३, २४०२ मृद व जलसंधारण, ००, 
००१ संचालन व प्रशासन (०१) सर्वसाधारण आस्थापना (०१) (०१) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, 
जिल्हा परिषद ल.पा. यांची कार्यालयीन आस्थापना (अनिवार्य), (२४०२ए२४६) ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) यांच्या कार्यालयातील 
अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च मागणी क्र. झेडएच-३, २४०२ मृद व जलसंधारण, ००, 
००१ संचालन व प्रशासन (०१) सर्वसाधारण आस्थापना (०१) (०७ जिल्हा परिषदांतर्गत लहान 
पाटबंधाऱ्यांच्या कामासाठी उप अभियंत्यांची विशोष आस्थापना (अनिवार्य), (२४०२ए१७५) ०१,वेतन 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

जिल्हा मृद संधारण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च 
मागणी क्र. झेडएच-३, २४०२ मृद व जलसंधारण, ००, ००१ संचालन व प्रशासन (०१) सर्वसाधारण 
आस्थापना (०१) (०४) जिल्हा मृदसंधारण अधिकारी यांची आस्थापना (अनिवार्य), (२४०२ए१४८) 
०१,वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


तालुका मृद संधारण अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्च 
मागणी क्र. झेडएच-३, २४०२ मृद व जलसंधारण, ००, ००१ संचालन व प्रशासन (09) सर्वसाधारण 
आस्थापना (०१) (०८) तालुका व मंडळ मृदसंधारण अधिकारी यांची आस्थापना (अनिवार्य), 
(२४०२ए१८४) ०१, वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

हे आदेश वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना तात्पुरत्या स्वरुपात प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०९२४११४९१७७२२६ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHARAD HARIBHAU * 
KHARODE 


(शा.ह.खारोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत :- विवरणपत्र- अ 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
२. सचिव,मृद व जलसंधारण यांचे स्विय सहाय्यक 
३. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, वाल्मी, छ.संभाजीनगर. 
४. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे/नागपूर 


५. प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग,पुणे/ नागपूर/ 
छ.संभाजीनगर 

६. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 

७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 

जं 

९ 


सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 
सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.), मृद व जलसंधारण विभाग. 
१०. सर्व जिल्हा मृदसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 
११. सर्व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 
१२. सर्व उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.), मृद व जलसंधारण विभाग. 
१३. सर्व तालुका मृदसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/वांद्रे. 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१६. वित्त विभाग, व्यय-१५/ वित्तीय सुधारणा/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८. कार्यासन,जल-४/जल-५/जल-११, रोख शाखा, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९. निवड नस्ती, जल-२, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२२/प्र.क्र.६३/जल-२, दिनांक २४/०९/२०२४ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


मृद व जलसंधारण विभागाच्या क्षेत्रीय आस्थापनेवर प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी कार्यालय निहाय 
कार्यरत असलेल्या रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे :- 


अ.क्र प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी रूपांतरीत अस्थायी 
कार्यालयाचे नांव आस्थापनेवरील पदे 
=a पुणे ०३ 
2 ठाणे ०५ 
३ नाशिक ०३ 
४ छत्रपती संभाजीनगर १२ 
५ अमरावती ०२ 
६ नागपूर Pe 
एकूण २५ 


